शासन निर्णय-: 
सन २०१८-१९ या वित्तीय वर्षात मागणी क्र. के-२ मुख्य लेखाशिर्ष २०४९ अंतर्गत केंद्र 
शासनाच्या उदय योजनेअंतर्गत महावितरण कंपनीसाठी उभारलेल्या महाराष्ट्र शासनाच्या विशेष 


महाराष्ट शासन 
उद्योग ऊर्जा व कामगार विभाग 
ares निर्णय क्रमांक : प्रत्यार्पित-२०१९/प्र.क्र. २९(१/ऊर्जा-२३ 


मागणी क्र. के-२, मुख्य लेखाशिर्ष २०४९ या 
लेखाशिर्षाखाळील सन २०१८-१९ या वर्षा 
अखेरच्या बचतीच्या रक्कमा प्रत्यार्पित 
करणेबाबत व अंतिम सुधारीत तरतूदीस 
मान्यता देण्याबाबत. 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 


मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक -: ३१/०३/२०१९ 


कर्ज रोख्यावरील व्याज मंजूर तरतूद रु.३६५,०३,००,०००/- मधून माहे मार्च, २०१९ अखेर पर्यंत 


झालेला खर्च रु. ३६५,०३,००,०००/- वजा जाता शिल्लक तरतूद निरंक प्रत्यार्पित करण्यात येत 
आहे. व माहे मार्च, २०१९ अखेर झालेला खर्च रू ३६५,०३,००,०००/- यास अंतिम सुधारित तरतूद 
म्हणून खालीलप्रमाणे शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


(प्रत्यक्ष रुपये) 
अ. | योजना / मुख्य  एकूणतरतूद  ।प्रत्यार्प मार्च २०१९ | बचतीची कारणे 
क्र. | लेखाशिर्ष ठित | अखेर पर्यंतचा 
कराव खर्च अंतिम 
याची | सुधारित तरतूद- 
तरतूद | FMG) 
| मागणी क्र. के-२, मुख्य । ३६५,०३,००,००० | ३६५,०३,००,००० निरंक 
लेखाशिर्ष २०४९२५४२ 
केंद्र शासनाच्या उदय 
योजनेअंतर्गत 
महावितरण कंपनीसाठी 
उभारलेल्या महाराष्ट्र 
शासनाच्या विशेष कर्ज 
रोख्यावरील व्याज ४५ 
व्याज 
एकूण ३६५,०३,००,००० 2,00 | 3&4,03,00,000 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रत्यार्पित-२०१९/प्र.क्र. २९(१)/ऊर्जा-३ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०६०११५३२३७२४१० असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Nitin Gaikwad 
N Fr G 1 k d DN: CN = Nitin Gaikwad, C = IN, S = 
itl Nn al Wa Maharashtra, O = Government Of 
Maharashtra, OU = Industry Energy and 


Labour Department 
Date: 2019.06.01 15:39:31 +05'30' 


(नितिन गायकवाड) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत :- 
१. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई-४००० २०. 
२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-२, नागपूर 
३. अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महावितरण कंपनी मर्यादित, प्रकाऱगड, बांद्रा (पूर्व), मुंबई-५१ ५ 
४. अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महासुत्रधारी कंपनी, प्रकाशगड, बांद्रा (पूर्व), मुंबई-५१ 
५. मा.विरोधी पक्षनेता महाराष्ट्र परिषद / सभा,विधान मंडळ सचिवाळय विधान भवन, मुंबई 
६. अधिदान व लेखा अधिकारी, (अराप/रालेवि-१) अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई. 
७. अधिदान व लेखा अधिकारी, अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई. 
८. निवासी लेखाअधिकारी, वांद्रे (पूर्व, मुंबई yoo ०५१ 
९.नियोजन विभाग (कार्यासन १४६१), मंत्रालय, मुंबई ४००० ०३२. 
१०. क.अ. (प्रशासन-१), उद्योग ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४००० ०३२. 
११. वित्त विभाग/(अर्थसंकल्प-१३/साऊ/व्य-१६/त्रद्षण व हमी कक्ष) HATHA, मुंबई-३२ 
१२. निवडनस्ती (ऊर्जा-३) उद्योग ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४००० ०३२ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


सन २०१८-१९ मधील अनिवार्य खर्चावरील उदय योजने अंतर्गत व्याजाची मंजूर तरतुद, प्रत्यार्पित करावयाची शिल्लक तरतुद, अंतिम सुधारीत तरतूद, व बचतीची कारणे 


प्रत्यक्ष रुपये 
मागणी क्र.। मुख्यलेखाशिर्ष अर्थसंकल्पिय तरतूद अंतिम सुधारीत बचतीची कारणे 


मूळ अर्थसंकल्पिय | पुरवणी १ | पुरवणी २ | पुरवणी ३ | एकूण तरतूद पूर्नविनियोजन प्रत्यार्पित केलेली तरतूद 
बचत 


8 व्ऱ्‌ 
२०४९२५४२ ३६५०३००००० ३६५०३००००० ३६५०३००००० ३६५०३००००० 


केंद्र शासनाच्या उदय 
योजनेअंतर्गत महावितरण 
कंपनीसाठी उभारलेले 
महाराष्ट्र शासनाचे विशेष कर्ज 
रोख्यावरील व्याज 


Digitally signed by Nitin Gaikwad 


ह हु वि ह DN: CN = Nitin Gaikwad, C = IN, 8 = Maharashtra, 
N It | Nn G al kwad O = Government Of Maharashtra, OU = Industry 
Energy and Labour Department 
Date: 2019.06.01 15:39:48 +05'30' 


नितिन गायकवाड 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


